mica विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयांसाठी नवीन 
संगणक यंत्रणा खरेदी करण्यास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र. ३१०/प्रशा. २ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामामार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२४ 
वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७ एप्रिळ, २०१५ 
२) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६. 
3) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र. कौविउ-२०२२/प्र. क्र. १२/प्रशा-२, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२२. 
४) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक 
कौविरोउआ/संगणक-७/२६१/८१५२, दि. २५ ऑक्टोबर, २०२३. 
५) शासन पत्र क्र. जेखसु-२०२३/प्र. क्र. ८५/प्रशा-३, दि. ०७ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई व त्याच्या अधिनस्त सर्व 
कार्यालयांच्या संगणकीकरणाचे कामकाज २००४-०५ मध्ये पूर्ण झाले असून, सदर कार्यालयांतील 
सर्व दैनंदिन कामकाज हे संगणकावर केले जाते. तसेच, उमेदवार नोंदणी, नियोक्‍ते/उद्योजक 
नोंदणी, रोजगार मेळावे, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, pred प्रशिक्षण इ. कामकाज हे विभागाने 
विकसित केलेल्या महास्वयम वेबपोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने केळे जाते. यासाठी सदर 
कार्यालयांतील प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी यांना संगणकाची आवश्‍यकता आहे. यापूर्वी वेळोवेळी 
खरेदी केलेल्या संगणकादी यंत्रणेचे आयुर्मान (पाच वर्षे) माहिती तंत्रज्ञान विभागाने निर्दिष्ट केलेल्या 
धोरणानुसार संपुष्टात आलेले आहे. यास्तव, आयुक्तालयाच्या संदर्भाधीन दि. २५.१०.२०२३ च्या 
पत्रान्वये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून आयुक्‍तालय व अधिनस्त 
कार्यालयांसाठी नवीन संगणक यंत्रणा (संगणक, प्रिंटर्स, लॅपटॉप व स्कॅनसी खरेदी करण्यासाठी 
प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार सदर खरेदीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयांसाठी संगणक 
यंत्रणा (संगणक, प्रिंटर्स, लॅपटॉप व स्कॅनर्स) खरेदी करण्यासाठी खालील प्रमाणे ₹१,४६,६९,२८०/- 
लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी सेहेचाळीस लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे ऐंशी फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र. ३१०/प्रशा. 2 


अ.क्र. | संगणकीय यंत्राचे नाव | एकूण नग | दर प्रति नग (द) एकूण किंमत (र) 
शि डा आल इन वन डेस्कटॉप | १२० ६७,४७९/- ८०,९७,४८०/- 
२ | ted ९७ ३४,९९९/- ३३,९४,९०३/- 
3 लॅपटॉप ०८ १,२५,१९९/- १०,०१,५९२/- 
४ | स्कॅनर Yo ४५,०००/- २२,५०,०००/- 
एकूण ₹ १,४६,६९,२८०/- 


२. उक्त प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व arches अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) दि. ११.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यालयीन खरेदीकरिता विभागाने गठीत 
केलेल्या समितीच्या मान्यतेने संगणक यंत्रणा खरेदी करण्यात यावी. 


२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार आयुक्‍ताळय व अधिनस्त कार्यालयांसाठी संगणक यंत्रणा खरेदीसाठीची 
निविदाप्रक्रीया गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace- GeM) पोर्टलवरुन 
राबविण्यात यावी. 


३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील तसेच त्या 
विभागाने शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या कार्यपद्धतीतीळ तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. विभागाच्या 
दि.०७.११.२०२३ च्या पत्रान्वये Gem पोर्टलवरुन खरेदी करण्याबाबत दिलेल्या 
सूचनांचेदेखील काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान 
संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर HIM Specifications FARA संगणक यंत्रणा 
खरेदी करण्यात यावी. 


४ निविदाप्रक्रीयेअंती प्राप्त दर बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत तसेच संबंधित 
पुरवठादाराने इतर ठिकाणी ज्या दराने संगणक यंत्रणेचा पुरवठा केला आहे, त्या दरांपेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत आयुक्‍त, Pies विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी 
मुंबई यांनी खातरजमा करावी. 


५) सक्षम प्राधिकारी यांनी खरेदी करण्यात आलेली संगणक यंत्रणा विनावापर पडून राहणार 
नाहीत तसेच त्याचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घ्यावी. 


६) सदर खरेदी वितरीत होणाऱ्या निधीच्या मर्यादेत करण्यात यावी. खरेदी प्रक्रीया पूर्ण 
झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


७) नवीन संगणक यंत्रणा खरेदी केल्यानंतर संबंधित कार्यालयातील कालबाह्य/जुनी/नादुरुस्त 
संगणक यंत्रणा प्रचलित शासकीय कार्यपद्धतीनुसार ३ महिन्यात निर्लेखित करण्यात यावीत. 


३. प्रस्तुत प्रयोजनासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष, मागणी क्र. झेड ए २, २२३० कामगार व 
सेवायोजन, ०२ सेवायोजन कार्यालयाचे संगणकीकरण, (०२)(०१) सेवायोजन कार्यालयाचे 
संगणकीकरण (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च (२२३०१०९२-१७) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र. ३१०/प्रशा. 2 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १७.०४.२०१५ अनुसार वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका १९७८, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक २७ (आ, नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१५४२३५९९०३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR Sen 
ATMARAM SANKHE 
(प्रभाकर संखे ) 
शासनाचे अवर सचिव 


htra, 
17034663C6FOD48D3ADE65B7222B4D38B 
R ATMARAM SANKHE 


) मा. मंत्री, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव 

) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२०/अर्थसंकल्प -३) व्यय-६ 

) आयुक्त, Hares विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१( लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा) मुंबई 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल, AERIS -2( SA व अनुज्ञेयता) नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा परीक्षा) नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, 

१०) सर्व सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
११) सर्व कार्यासने (कौशल्य ,रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती- कार्यासन प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


